महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 

शासन निर्णय 

e-File No. H.D.-32099/9/2023-Pol-9-MHD-Home department 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : १० ऑक्टोबर, 2023. 
विषय :- विक्रोळी पोळीस ठाणे हद्दीतील इमारत क्र. ७७ कन्नमवार नगर, विक्रोळी, मुंबई 

येथील इमारतीचे संरचनात्मक लेखापरीक्षणाच्या era ऑडीट) रु. 
१,४८,०५२/- (अक्षरी रुपये एक लाख अठ्ठेचाळीस हजार बावन्न फक्त) इतक्या 
रकमेच्या अंदाजपत्रकीय खर्चास प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध करुन 


देण्याची 
संदर्भ :- १) वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-१, उप विभाग-पाच, 
(सुधारित शा.नि.क्र. fas २०१३/प्र.क्र. ३०/१३/ विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिळ २०१५), 


२) महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४, 
अनुक्रमांक १० 

३) पोलीस सह आयुक्त(प्रशासन), पोलीस आयुक्‍त कार्यालय, बृहन्मुंबई 
यांचे पत्र O.W.No.CP/ACS(99)/D¢(93)/Bldg_ No. ७७ 
Kannamwar Nr/Gov 982/23, Date-¢/§/2023 


शासन निर्णय :- 


पोलीस सह आयुकक्‍्त(प्रशासन), पोळीस आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई यांनी विक्रोळी पोलीस ठाणे 
हद्दीतील इमारत क्र. ७७ कन्नमवार नगर, विक्रोळी, मुंबई येथील इमारतीचे संरचनात्मक लेखापरीक्षणाच्या 
(EFAS ऑडीट) च्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत प्रस्ताव सादर 
केलाआहे. 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालयाने रुपये १,४८,०५२/- (अक्षरी रुपये एक लाख अठ्ठेचाळीस 
हजार बावन्न फक्त) इतक्या रकमेचे खालीलप्रमाणे अंदाजपत्रक सादर केळे आहे. 


अ.क्र. | कामाचे नाव अंदाजित रक्‍कम 
| व MOW of Bldg No. ७७ at Kannamwar Nagar, | रु. १,४८,०५२/- 
Vikhroli (E), Structural Audit 


शासन निर्णय क्रमांकः H.D.-32099/9/2023-Pol--MHD-Home department 


३. सदर अंदाजपत्रक कक्ष अभियंता, कुर्ला, (सार्वजनिक बांधकाम)उप विभाग, मुंबई यांनी तयार केळे 
आहे. त्यावर उप विभागीय अधिकारी, कुर्ला, (सार्वजनिक बांधकाम)उप विभाग, मुंबई, कार्यकारी 
अभियंता, उत्तर मुंबई सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अंधेरी, मुंबई व अधीक्षक अभियंता, मुंबई, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, मुंबई यांनी प्रतिस्वाक्षरित केले आहे.तसेच, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मुंबई यांनी तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. 


४. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला उप विभाग-पाच (सुधारीत शा.नि.क्र. 
विअप्र- २०१३/ विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल २०१५ पृष्ठ क्र.६८ व सार्वजनिक बांधकाम नियम 
पुस्तिकेतील परि.क्र. १३४, अ.क्र. १० मधील तरतुदीनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
परिरक्षणासाठी ताब्यात नसलेल्या इमारतीच्या सर्वसाधारण दुरुस्तीस प्रशासकीय (वित्तीय मान्यता धरुन) 
मान्यता देणे व खर्चास मंजूरी देण्याचे प्राधिकार शासनास प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, 
उपरोक्त रकमेच्या अंदाजपत्रकीय खर्चास पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरु करु नये. 
2) सादर केलेल्या अंदाजपत्रातील रकमेमध्येच खर्च भागविण्यात यावा. 
३) खर्चाचे अंदाज सक्षम प्राधिकारी यांनी स्वाक्षांकित करावेत. 


५. उक्त खर्च "मागणी क्र.बी १, गृहविभाग, मुख्य लेखाशिर्ष २०५५ पोलीस, (०२) शहर पोलीस (०२) 
(09) शहर पोलीस आस्थापना (दत्तमत) २०५५ ००९७, २७ - गौण बांधकामे" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
घालून, त्यासाठी उपलब्ध केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६ हे शासन ज्ञापन, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमधील भाग पहिला, उप विभाग-पाच, अ.क्र.१०, 
अनुसार प्रशासनिक विभागास प्राप्त अधिकारात सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


टु. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३१०१३१७४५५५३२२९ हा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NARAYAN BIRA MANE 
N A RAYA N B | R A DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1dfb457576797050f1 9aafaa495673fc843c789942459cd39fc5561 
071b4a70c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=79C09BA352C5B3E65B2591 13F 1CDCFAB29FB961D4EA9A2 
M A N E 4411D7F622D2ED20BF, cn=NARAYAN BIRA MANE 


Date: 2023.10.13 17:48:52 +05'30" 


(नारायणमाने) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
2) अपर पोलीस आयुक्त, उत्तर प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 
३) मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रदेश, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः H.D.-32099/9/2023-Pol--MHD-Home department 


) अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडल, मुंबई 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) महा लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
) कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अंधेरी, मुंबई. 
१२) निवड नस्ती (पोल-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


